महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
मंत्रालय विस्तार,मादाम कामा मार्ग, दालन क्र. ५१८, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 


दूरध्वनी क्र ०२२-२२८४५१३२ 
Email ID - d.shedmekh @nic.in 


क्रमांक : क्र. पसंप्र -२०२०/प्र.क्र. ९५ (भाग-८) /पदुम-१ दिनांक : ०७ . ०८.२०२० 


वाचा:- शासन आदेशा क्र. पसंप्र-२०१९/प्र.क्र.०७ (आदेडा क्र. १ ते ६/पदुम-१, दि.०४.०७.२०१९ 

शासन आदेशः 

पशुधन विकास अधिकारी गट-अ या संवर्गातील खालील नमूद अधिकारी यांनी त्यांच्या संदर्भाधिन 
दि.०४.०७.२०१९ च्या शासन आदेश्ाविरुध्द मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई येथे मूळ अर्ज 
दाखल केलेला असून सदर बदलीपात्र अर्जदाराने शासनाकडे अन्यत्र रिक्‍त पदावर पदस्थापनेचे निवेदन 
सादर केलेले नाही. सदर अर्जदार बदली पात्र असल्याने त्यांची प्रशासकीय कारणास्तव महाराष्ट्र 
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील कलम ४(१, ४(२ व 
४(३) मधील तरतूदीनुसार सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेनुसार खालील विवरणपत्रात दर्शविल्यानुसार 
त्यांच्या नावांसमोर स्तंभ क्र. ४ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी पदस्थापना (रिक्‍त पदावर) करण्यात येत आहे:- 


अ. क्र | अधिका-यांचे नांव व सध्याच्या मूळ अर्ज क्रमांक । सुधारित पदस्थापनेचे ठिकाण 
पदस्थापनेचे ठिकाण 
| १_| २ ३ [1 ४ 
षि . । डा.सुनंदा मारोतराव गवळी ६४९/२०१९ पविअ, पवैद श्रे.१ डिंगोरे, ता. जुन्नर जि. 
पविअ, सहआयुक्त पशुसंवर्धन पुणे या रिक्‍त पदावर 
रोग अन्वेषण विभाग औंध पुणे (प्रशासकीय कारणास्तव) 


२. उपरोक्त तक्त्यातील बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी बदली आदेश प्राप्त होताच सुधारित 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ हजर व्हावे व संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी त्यांना तात्काळ कार्यमुक्त 
करावे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी बदलीच्या पदावर हजर झाल्यानंतर तात्काळ कार्यभार हस्तांतरण 
प्रमाणपत्रासह त्यांचा रुजू अहवाल ABP, WMA, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत विहित मार्गाने 
शासनास न चुकता विनाविलंब सादर करावा. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन आदेश! क्रमांकः पसंप्र -२०२०/प्र.क्र. ९५ (भाग-८) /पदुम-१ 


३. आयुक्त, Waa, पुणे यांना कळविण्यात येते की, विहीत कालावधीत संबंधित अधिकारी रूजू 
न झाल्यास अथवा त्यांना कार्यालय प्रमुखांनी कार्यमुक्‍त/रुजू करण्याची कार्यवाही तात्काळ न केल्यास 
त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रस्तावित करावी व तसा अहवाल शासनास तात्काळ सादर करावा. 
याबाबतच्या कार्यवाहीचा अहवाल d.shedmekhe@nic.in या इ-मेल वर सादर करावा. 


४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२००८१०१४२०४१२६०१ असा आहे. हा Sea 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Dilipkumar Shedmekhe 
Date: 2020.08.10 14:30:17 +05'30' 


(दि.ज.शेडमेखे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (पश्नुसंवर्धन) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. मा. प्रधान सचिव (पदुम) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे. 

६. सहआयुक्त Waa (मुख्यालय) औंध, पुणे 

७. प्रादेशिक पश्युसंवर्धन सहआयुक्त, पुणे. 

८. जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, पुणे 

९. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे. 

१०. महाळेखापाल-१/२, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१२. संबंधित अधिकारी (व्दारा -आर्‍यक्‍्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 

१३. कार्यासन पदुम-१ (निवड नस्ती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


